आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चातर्गत आदिवासी 
विकास विभागाच्या मागासवर्गीय 
कल्याणाच्या योजनांकरीता निधी 
वितरण.(वेतन व शिष्यवृत्ती) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३,  दि.२७.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३ व 
दि.२८.०७.२०२३. 

प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या वेतन, 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४८ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. या अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम खर्चामधील 
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या बाब क्र.१-वेतन व ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने याकरीता 
यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन वितरणासाठी उपलब्ध मर्यादेतील उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१७१७०८२५७७२४ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KIRAN 

KISANRAO 

PAWAR oan 
(किरण कि. पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


F728255A 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 

क्र. क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

a २ ३ [1 ४ | षु ६ 

मागणी क्रमांक-टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (०१)(०१)आदिवासी विकास-आयुक्‍तालय | ०१-वेतन ६८०८९० ४०८५३.४० | आयुक्त, 
- क्षेत्रीय यंत्रणांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम आदिवासी 
खर्च) (लेखाशिर्ष 22249383) विकास, 

2 | (०१(१७)मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण ३४-शिष्यवृत्या / ८००० ४८०.०० नाशिक 
(लेखाशिर्ष २२२५ १५७१) विद्यावेतने 

३ | वैद्यकोय व तत्सम महाविद्यालयांत शिक्षण | ३४-शिष्यवृत्या / ७००००० ४२०००.०० 
घेणा-या अ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती | विद्यावेतने 
(लेखाशिर्ष २२२५३५२९) 

४ | (०२(२४ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र ०१-वेतन ३२५००० १९५००.०० | आयुक्त, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष आदिवासी, 
२२२५४१२२) संशोधन व 

प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे. 

५ | (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी व ०१-वेतन १३५४८४७ ८१२९०.८२ | आयुक्त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम आदिवासी 
खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५डी७२५) विकास, 

६ | (०१६० आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम ०१-वेतन ८९००००० ५३४०००.०० | नाशिक. 
खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) 

७ | शिक्षण फोव परिक्षा फो प्रदाने (लेखाशिर्ष | ३४-शिष्यवृत्या / १०००००० ६००००.०० 
२२२५०९४) विद्यावेतने 

८ | व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न ३४-शिष्यवृत्या / १०००० ६००.०० 
असलेल्या वसतिगृहातील अनुसुचित विद्यावेतने 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 
(लेखाशिर्ष २२२५एफ१११) 

९ | (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा । ३६-सहाय्यक १४०००००० ८४००००.०० 
व मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा अनुदाने (वेतन) 
चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने 
(कार्यक्रम खची(लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९) 

२२२५-एकूण १६१८७२४.२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.२५ ऑगस्ट, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | सदरशा.नि.न्वये | नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ | २ ३ 1. ४ | षु ६ 
२४२५-सहकार 
१० | (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहाय्यक ३५०००० २१०००.०० | आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष २४२५ विकास, 
०८५३) नाशिक. 
११ | (09)(90) शबरी आदिवासी विकास ३६-सहाय्यक २५००० १५००.०० 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम अनुदाने (वेतन) 
खर्ची (लेखाशिर्ष २४२५ १३५९) 
२४२५ एकूण २२५००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ १६४१२२४.२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


